गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळास 
नविन लेखाशिर्षास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्र.संकिर्ण २०२०/प्र.क्र.१३७/महामंडळे 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मंत्रालय (विस्तार), मुंबई 
दिनांक : २३ जून, २०२१ 


प्रस्तावना : 

राज्यातील ऊसतोड कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी व सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ 
देण्याकरिता उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक १३.९.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये गोपीनाथ मुंडे 
ऊसतोड कामगार महामंडळ स्थापन करण्यात आले असुन दिनांक २४.२.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने हे महामंडळ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडे हस्तांतरीत केले 
आहे. या महामंडळाच्या कामकाजासाठी कार्यालयीन व प्रशासकीय खर्च भागविण्यासाठी व महामंडळाच्या भाग 
भांडवली खर्चासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याच्या अनुषंगाने दोन स्वतंत्र नविन लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

राज्यातील ऊसतोड कामगारांना विविध कल्याणकारी व सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ 
देण्याकरिता गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळास महामंडळाच्या कामकाजासाठी कार्यालयीन व 
प्रशासकीय खर्च भागविण्यासाठी व भाग भांडवली खर्चासाठी दोन स्वतंत्र नविन लेखाशिर्ष उघडण्यास या शासन 


निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


मागणी क्र.एन-०३ Grant No. N-03 


मराठी लेखाशिर्ष इंग्रजी लेखशिर्ष 


2235- Social Security and Welfare 
02- Social Welfare 


२२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 

०२- समाज कल्याण 

१९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना 
वित्तीय सहाय्य 

(०१) समाज कल्याण संस्थांना अनुदाने 
(09)(09) गोपीनाथ मुंढे ऊसतोड कामगार 


190- Assistance to Public Sector and Other 
Undertakings 


(01) - Grant to Social Welfare Institution 


(01)(01) - Financial Assistance to Gopinath 
Munde Sugarcane Cutting Workers 


महामंडळास वित्तीय सहाय्य 


Corporation 


कार्यक्रम/दत्तमत (2234 M492) 


Scheme /Voted (2235 C519) 


मागणी क्र. एन-4 


Grant No. N-4 


8234- सामाजिक सुरक्षेवरील भांडवली खर्च 
०२- समाज कल्याण 


4235 - Capital Outlay on Social Security 
02 - Social Welfare 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण २०२०/प्र.क्र.१३७/महामंडळे 


(१९०) - सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 190- Investment in Public Sector and other 
उपक्रमातील गुंतवणूका undertaking 
(09) - भागभांडवली अंशदान (01) - Share Capital Contribution 


(09)(02) - गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार (01)(02) - Share Capital Contribution to 
महामंडळास भागभांडवली अंशदान Gopinath Munde Sugarcane Cutting 


Workers Corporation. 


कार्यक्रम/दत्तमत (8234 ०३७८) Scheme /Voted (4235 0378) 


सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.४४/१४१३, दिनांक 3.§.2029 व वित्त 
विभागाने दिनांक १८.६.२०२१ रोजी दिलेली सहमती व मा. महालेखापाल कार्यालय, (लेखा व हकदारी)-१ यांच्या 
अनौपचारीक संदर्भ क्र.ख.वि/चा-१/सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग/यूओआर-८०/२०२०- 


२१/५२०, दि.१७.३.२०२१ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर DA निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०६२३१७४४२७४५२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by DINESH RAMCHANDRA DINGLE 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL JUSTICE AND. 


D | N E S H RA M C H A N D RA SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, postalCode=400032, harasht 
2.5.4.20=8612f201 1 cf8cde3b074d561cd71 1c17c6c3fd836467a8648a8d21d 
84bc01 


pseudonym=2097D404DF0287B8EA9B9CB128B35 1603D2AB8BA, 

D | N G L E rialINumber=FC344849650CE07C3F9ADC7E2CD4976B2852065E2ACD6SF7 
CEE1828C10091458, cn=DINESH RAMCHANDRA DINGLE 
Date: 2021.06.23 17:54:39 +05'30' 


(दि. रा. डिंगळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


१. महालेखापाल 9,2 (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

२. महालेखापाल १,२ (लेखा व परीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

३. वित्त विभाग (व्यय-१४/अर्थसंकल्प-७) मंत्रालय, मुंबई 

४. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. संचालक, लेखा व कोषागारे, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरीमन पॉईट, मुंबई 

६. आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

९. UMASS, (लेखा शाखा), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. निवडनस्ती/महामंडळे 


पृष्ठ २ पैकी २ 


